राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण 
प्रकल्प (NCRMP) PFMS साठी स्वतंत्र 
खाते उघडण्याबाबत. 
महारष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, मदत व पुनर्वसन, 
शासन निर्णय क्रमांक - आव्यप्र-२०२१/प्र.क्र. १०२/२१॥॥७/आव्यप्र-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - ०३.०८.२०२१. 
प्रस्तावना :- 
राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प II (National Cyclone Risk Mitigation 
Project Il) हा गृह मंत्रालय (MHA), भारत सरकार (Gol) अंतर्गत अग्रणी प्रकल्प आहे. 
जागतिक बँकेच्या सहाय्याने, NCRMP हा प्रकल्प १३ चक्रीवादळ किनारपट्टीवरील राज्य 
/ केंद्रशासित प्रदेशात राबविला जात आहे. सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी राज्य 
प्रकल्प अंमलबजावणी युनिट (SPIU) मदत व पुनर्वसन विभागांतर्गत करीत आहे. 
PFMS खात्याची कार्यवाही करण्यासाठी या विभागाचे शासन निर्णय क्र. आव्यप्र- 
२०२१/प्र. क्र. १०२/२॥/॥७/आव्यप्र-१ दि. २७.०७.२०२१ अन्वये Single Nodal Agency 
व Nodal Officer ची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
PFMS कार्यपद्धती अंबलबजावणीसाठी १ मुख्य बँक खाते व त्याला पूरक (संलग्न) 
अशी ४ घटकांसाठी ४ पूरक खाती उघडण्यासाठी प्रस्तावित आहे. 
(१) मुख्य खाते 
नाव —P S (R&R), Maharashtra, NCRMP 
उपखाती - 
) PS (R&R) EWDS, NCRMP 
) PS (R&R) CRMI, NCRMP 
) PS (R&R) TAMRM 
) PS (R&R) PMI 


राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पाचे आर्थिक व्यवहार पार पडण्यासाठी 
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मुंबई मुख्य शाखा, मुंबई येथे उघडण्यात यावे. हे खाते संयुक्तपणे 
चालवण्यासाठी खालील अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. 

(9) Secretary /Principal Secretary (R&R)/Project Director (NCRMP) 

(2) Director (DMIJ) Project manager ( NCRMP) 


(3) Financial Advisor & Joint Secretary 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र-२०२१/प्र.क्र. १०२/२५७/आव्यप्र-१ 


वरील तीन अधिकाऱ्यांपैकी कोणत्याही दोन अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने सदर बॅक 
खात्यामधील व्यवहार करण्यास येतील. 
सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
क्र. २०२१०८०३१३०६१९६४१९ असा आहे. सदर आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SHRIRANG re cee 
SHRIPATI GHOLAP यमक... 
(श्रीरंग घोलप) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी लि., प्रकाशगड, वांद्रे, मुंबई. 
४) वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) आव्यप्र-१, संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


